कै. रविंद्र ढमाले, अधिक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे यांचे 
घरबांधणी अग्निमावरील व्याजाची रक्‍कम 
माफ करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाशा-२०२०/२०६/प्र.क्र.८५/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १६ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :-१) क्र. वैमाशा-१५ / लेखा / घबांअ / र.पं.ढ. / २००२ / ८२२५, दि. १८/१२/२००२ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ-२०१२ / प्र.क्र. ३०/ २०१२ / विनियम, दि. २० फेब्रुवारी, २०१५. 
३) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे पत्र क्र. वैमाशा-३/आस्था/अधि./कै.र.पं.ढ./व्याज / २०२०, 
दि. १३/८/२०२०. 


शासन areal :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील आदेशान्वये कै. रविंद्र पं. ढमाले, अधिक्षक, वैध मापन शास्त्र, पुणे विभागीय 
कार्यालय, पुणे यांना रु.२,२५००० /- (दोन लाख पंचवीस हजार फक्त) इतके घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्यात 
आले होते. सदर घरबांधणी अग्रीमातील मुद्दल रकमेची वसूली एकूण १८८ मासिक हप्त्यांमध्ये माहे फेब्रुवारी, 
२०१९ पर्यंतच्या वेतनातून करण्यात आलेली आहे. 
२. कै. ढमाले यांच्या अग्नीमावर एकूण ४८ हप्त्यांमध्ये रु. १,६८,७७७ /- इतके व्याज आकारण्यात आले आहे. 
सदर रकमेपैकी माहे जानेवारी २०२० पर्यंत एकूण ११ मासिक हप्त्यांमध्ये रु. ३९,२७७ /- इतकी व्याजाची रक्‍कम 
वसूल करण्यात आली असून रु. १,२९,५०० /- इतकी LEH वसूल होणे शिल्लक आहे. 
३. कै. रविंद्र पै. ढमाले यांचे दिनांक १९ जानेवारी, २०२० रोजी निधन झाले आहे. यास्तव संदर्भ क्र.२ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानूसार श्री. ढमाले यांच्या घरबांधणी अग्रीमावरील व्याजाची रु. १,२९,५०० /- इतकी 
VET माफ करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१६१२४८३९५४०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHESHRAO 
BHASKAR KUTE 


(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


-79964 


प्रत - 

) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे. 

) महालेखापाल -१/२ महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) श्रीमती कल्पना रविंद्र ढमाले, फ-४४, फेज-२, सावंत विहार, कात्रज, पुणे - ४०० ०४६. 
(9) निवडनस्ती (ग्रासं-३). 


